RNI No. MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ५ , अंक ११४]] 


शुक्रवार, ऑक्टोबर ४ , २०१९ / आश्विन १२, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक २६४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल , क्रॉफर्ड मार्केट जवळ , 
लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत , मुंबई ४०० ००१, दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१ ९ 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान 

क्रमांक आपना -२०११ / प्र.क्र .३ ९ /पापु-१५. - भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून आणि याबाबत करण्यात आलेले सर्व विद्यमान नियम, आदेश किंवा संलेख यांचे अधिक्रमण करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे , 
महाराष्ट्र शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या नियंत्रणाखालील भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेतील सहायक अभियंता ( स्थापत्य ) 
( गट-ब ) ( राजपत्रित ) या पदाच्या सेवाप्रवेशाचे विनियमन करणारे पुढील नियम करीत आहेत : 

१ . या नियमांना, महाराष्ट्र शासनाच्या भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा संचालनालयातील सहायक अभियंता (स्थापत्य ) ( गट- ब ) 
( राजपत्रित ) ( सेवाप्रवेश ) नियम २०१८ , असे म्हणावे. 


. 


२ . 


या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 
( क ) “पदवी ” याचा अर्थ एखाद्या सांविधिक विद्यापीठाची पदवी असा आहे ; 
( ख ) “ पदविका ” याचा अर्थ एखाद्या सांविधिक विद्यापीठाची पदविका असा आहे ; 
( ग) “संचालनालय ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासनाचे भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा संचालनालय असा आहे ; 

( घ ) “ शासन ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन असा आहे; 
३ . संचालनालयातील सहायक अभियंता ( स्थापत्य ) या पदावरील नियुक्ती एकतर , 

( क ) सहायक अभियंता ( श्रेणी दोन ) हे पद धारण करणा- या आणि स्थापत्य अभियांत्रिकीमधील पदवी किंवा पदविका संपादित 
केलेल्या आणि त्या पदावर पदवीधारकांच्या बाबतीत किमान पाच वर्षे इतकी नियमित सेवा आणि पदविकाधारकांच्या बाबतीत किमान 


( १ ) 


भाग चार - अ - २६४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑक्टोबर ४ , २०१ ९ / आश्विन १२, शके १ ९ ४१ 


आठ वर्षे इतकी नियमित सेवा झालेल्या एखाद्या योग्य व्यक्तीच्या बदलीद्वारे करण्यात येईल; किंवा 


( ख ) जे उमेदवार , 


( एक ) ज्यांचे वय पंचेचाळीस वर्षांपेक्षा जास्त नाहीः 
परंतु , जे उमेदवार अगोदरच शासनाच्या सेवेत असतील तर , त्यांच्या बाबतीत उच्च वयोमर्यादा पाच वर्षांपर्यंत शिथिल करता येईल; 

( दोन) स्थापत्य अभियांत्रिकीमधील पदवी किंवा पदविका, किंवा त्यास शासनाने समकक्ष म्हणून घोषित केलेली इतर कोणतीही अर्हता 
धारण करीत असतील ; 


( तीन ) कोणत्याही औद्योगिक संस्थेमध्ये किंवा कोणत्याही शासकीय विभागामध्ये किंवा शासनाकडून स्थापन करण्यात आलेल्या 
औद्योगिक उपक्रमामध्येकिंवा महामंडळामध्ये किंवा मंडळामध्ये, उप - खंड( दोन) मध्ये नमूद केलेली अर्हता संपादन केल्यानंतर, कनिष्ठ 
अभियंता ( स्थापत्य ) ( वेतन बँड ९३००-३४८००, श्रेणी वेतन ४३०० ) या पदावर , पदवीधारकांच्या बाबतीत किमान तीन वर्षे इतक्या आणि 
पदविकाधारकांच्या बाबतीत किमान पाच वर्षेइतक्या कालावधीचा काम करण्याचा अनुभव धारण करीत असतील; अशा उमेदवारांमधून 
नामनिर्देशनाद्वारे करण्यात येईल . 


४ . 


नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्त करण्यात आलेली व्यक्ती ही, दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी परिवीक्षाधीन 
असेल. परिवीक्षा कालावधी जास्तीत जास्त एक वर्षापर्यंत वाढविता येईल . नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तीने 
विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे आणि परिवीक्षा कालावधी यशस्वीरित्या पूर्ण करणे आवश्यक असेल. जर ती विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण झाली नाहीकिंवा 
तिने परिवीक्षा कालावधी यशस्वीरित्या पूर्ण केला नाहीकिंवा त्या पदासाठी ती योग्य नसल्याचे आढळून आले तर , ती सेवेतून काढून टाकली जाण्यास 
पात्र असेल. 


५ . 


नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त केलेली व्यक्ती, मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा, त्याबाबतीत करण्यात आलेल्या नियमांनुसार 
अगोदरच उत्तीर्ण केलेल्या नसतील किंवा तिला त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळालेली नसेल तर , तिने त्या परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक 
असेल . 


- 


६ . नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने, महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहीत 
केलेले संगणक हाताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक असेल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . संजय चहांदे, 


शासनाचे प्रधान सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑक्टोबर ४, २०१ ९ / आश्विन १२, शके १ ९ ४१ 


WATER SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT 


Hutatma Rajguru Chowk,Madam Cama Marg , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 4th October 2019 . 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. Apana - 2011/ C.R.39/WS- 15. — In exercise of the powers conferred by theproviso to article 309 of 
the Constitution of India and in supersession of all existing rules , orders or instruments made in this behalf, 
the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the following rules regulating recruitment to the 
post of Assistant Engineer (Civil) (Group- B ) (Gazetted ) in the Maharashtra GroundWater Surveys and 
Development Agency under the Water Supply and Sanitation Department,Government of Maharashtra , 
namely 

1. These rulesmay be called the Assistant Engineer ( Civil) (Group - B ) (Gazetted ) in the Directorate 
of Ground Water Surveys and Development Agency of the Government of Maharashtra (Recruitment) 
Rules , 2018 . 

2. In these rules , unless the context requires otherwise , - 
(a ) “Degree ” means a degree of a statutory university , 
(b ) “ Diploma” means a diploma of a statutory university , 

( C) " Directorate ” means the Directorate of Ground Water Surveys and Development Agency of the 
Government of Maharashtra , 

( d ) "Government” means the Government ofMaharashtra . 

3. Appointment to the post of the Assistant Engineer ( Civil ), in the Directorate shall be made 
either, 

( a ) by transfer of a suitable person holding the post of Assistant Engineer and (Grade II) and possess 
a degree or a diploma in Civil Engineering and having not less than five years regular service in case of 
Degree holders and not less than eight years regular service in case of diploma holders in that post, or 

(b ) by nomination from amongst the candidate who : 
(i) are notmore than forty five years of age : 

Provided that, the upper age limit may be relaxed up to five years in case of candidates who are 
already in the Government service ; 

(ii) possess a Degree or a diploma in Civil Engineering or any other qualification declared by the 
Government to the equivalent thereto ; 

(iii) possess experience ofworking on the post of Junior Engineer post (Civil) (Pay band 9300-34800 , 
Grade Pay 4300 ) in any industrial organization or in any Department of the Government or in industrial 
undertaking or Corporation or Board established by the Government, for a period of not less than three 
years in case of Degree holder and not less than five years in case of Diploma holders gained after 
acquiring the qualification mentioned in above sub -clause (ii). 

4 . A person appointed to the postmentioned in rule 3 by nomination shall be on probation for a 
period of two years . The probation period may be extended maximum up to one year. A person appointed 
to the postmentioned in rule 3 shall be required to pass the departmental examination and complete the 
probation period successfully . If he does not pass the prescribed departmental examination or does not 
complete the probation period successfully or is not found suitable for the post,then he shallbe liable to be 
terminated from service . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑक्टोबर ४ , २०१९ / आश्विन १२ , शके १ ९ ४१ 


5. A person appointed to the posts ,mentioned in rule 3 , shall be required to pass the examinations in 
Hindi and Marathi language according to the rules made in that behalf , unless he has already passed , or 
has been exempted from passing those examinations. 

6. A person appointed to the postmentioned in rule 3 shall possess a certificate in computer operation 
prescribed by the Directorate of Information Technology , Government ofMaharashtra , from time to time. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


DR . SANJAY CHAHANDE , 


PrincipalChief Secretary 

to the Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR .NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


